प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी /प्रादेशिक 
दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी (स्थापत्य) या 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 
(निवडसूची वर्ष - २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन आदेश क्र :- आस्थाप-२०२३/ प्र.क्र.२८९(भाग-२)/जल-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १२ जून, २०२४ 


संदर्भ : मृद व जलसंधारण विभाग, शासन आदेशा क्र.आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.२८९/जल-२, दि.१३/०३/२०२४ 


शासन Seat : 

मृद व जलसंधारण विभागातील “जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) व अन्य समकक्ष पदे” या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना संदर्भाधीन आदेशान्वये, “प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी /प्रादेशिक दक्षता व 
गुणनियंत्रण अधिकारी (स्थापत्य)” या संवर्गातील पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदावर (वेतनश्रेणी - 5-२५ 
(रू. ७८८०० - २०९२००/- निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती पदस्थापना देण्यात आली आहे. आता, संदर्भाधीन 
आदेशातील श्री.हनुमंत अनिल खटके (ज्ये.क्र.७ यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशात अंशत: बदल करण्यास सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली असून, त्या अनुषंगाने श्री.खटके यांची तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना सार्वजनिक 
सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे : 


अधिका-याचे नाव व पदनाम | दि.१३.०३.२०२४ रोजीच्या | सुधारीत पदस्थापनेचे ठिकाण 
आदेशान्वये पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
ठिकाण 


श्री.हनुमंत अनिल खटके अधीक्षक अभियंता तथा पदसिद्ध | प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व 


(ज्ये.क्र.७) उपसचिव, मृद व जलसंधारण | जलसंधारण विभाग, नागपूर (रिक्‍त पदावर) 
जिल्हा जलसंधारण | विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अधिकारी 

३. श्री.खटके यांच्या पदोन्नती बाबतच्या अटी व ard, विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१३/०३/२०२४ रोजीच्या 


आदेशातील अटी व शर्तीप्रमाणे राहतील. 
४.  श्री.खटके यांनी सुधारीत पदस्थापना केलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व त्याबाबतचा अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


५. श्री.खटके यांनी “प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी /प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी (स्थापत्य)” 
या संवर्गातील उपरोक्त पदाची निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती न स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र.एसआरव्ही क्र.२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१३, दि.१२/९/२०१६ अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल. 


is 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२३/ प्र.क्र.२८९(भाग-२)/जल-२ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२४०६१२१७५७११६०२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by YUVRAJ ४७४/१॥ AJETRAO 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4,20=a34e563dd43e83b04db3eb31230d59c1af4b6e29ee6c1f13e338b0 
.d51689af, postalCod 


132, st=Maharash 
ialNumber=C01C962D08BD39997D4C4D6E7E19F8ACF340D1ASC4DD2B 
AJ E ग RAO 9A00977369607BBF82, cn=YUVRAJ BAYAJ! AJETRAO 
Date: 2024.06.12 18:12:23 +05'30 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. महालेखापाल % (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
७. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), मंत्रालय मुंबई 
९. सचिव, (मृद व जलसंधारण) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
१०. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर 
१२. महासंचालक, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 
१३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य (सवी 
१४. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र,पुणे/नागपूर 
१५. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग (सर्व) 
१६. प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, पुणे/छत्रपती संभाजीनगर/नागपूर 
१७. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग (सवी 
१८. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) विभाग (सवी 
१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/नागपूर 
२०. श्री.हनुमंत अनिल खटके यांना ई-मेलव्दारे 
२१. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव तसेच सर्व कार्यासने (मृद व जलसंधारण विभाग) 
२२. निवड नस्ती जल-२. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


